सन २०२१-२२ या शौक्षणिक वर्षाकरीता 
असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या 
नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने 
मंजुरी देण्याबाबत प्राप्त प्रस्तावांपैकी अपात्र 
प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी-२०२१/(१९६/२१)/मशि-४ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : १) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी-२०१७/(१२८/१८)/ 
मशि-४, दिनांक ०४ जुले, २०१७. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ हा दिनांक ०१ मार्च, २०१७ पासून अंमलात 


आलेला आहे. उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे वाढते प्रमाण व विद्यार्थ्याचा विशिष्ट 
अभ्यासक्रमाकडे असलेला कल विचारात घेता, कोणताही विद्यार्थी इच्छित उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू 


नये, हे विचारात घेऊन या अधिनियमातील कलम १०९ (८) मध्ये असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट 
विद्याशाखांच्या अतिरीक्त नवीन तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात 


आलेली आहे. सदर तरतूदीस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी 
शासनास विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरीक्त नवीन तुकड्यांचे प्रस्ताव सादर केले होते. सदर प्रस्तावांची 


संदर्भाधीन शासन निर्णयांन्वये विहीत करण्यात आलेल्या निकषांनुसार तपासणी करण्यात आली. सदर 
तपासणी अंती विद्यापीठांनी शासनास शिफारशीत केलेल्या प्रस्तावांपैकी खालील विवरणपत्रात मध्ये नमुद 


केलेल्या महाविद्यालयांचे विशिष्ट विद्याश्ञाखांच्या जळदगती अतिरिक्त नवीन तुकड्यांचे प्रस्ताव त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे विहीत निकषांची पूर्तता करीत नसल्याने नामंजूर करण्यात येत आहेत. 


अ. क्र संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/शेरा 
क्र. . अतिरिक्त तुकडी 
a २ ३ 1 cae दु 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

i | RU UPR ट्रस्टचे १.बी.एस्सी ६- नाही - किमान आवडयक जागा 
आर.पी.इंस्टीट्युट ऑफ (हॉस्पीटॅलिटी स्टडीज) | यासंदर्भातील प्रमाणित कागदपत्रे 
हॉस्पीटॅलिटी अँन्ड मॅनेजमेंट, जोडलेली नाहीत. केवळ तपशिल व 
शास्त्री नगर,गणपती छायाचित्रे जोडली आहेत. 
मंदीराजवळ, वसई (प.), ७ - नाही - प्रयोगशाळेतील सामग्री 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१९६/२१)/मशि-४ 


अ. | क्र संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/शेरा 

क्र. | . अतिरिक्त तुकडी 
ra | 2 3 PB ५ 

जि.पालघर-४०१२०२ संदर्भात केवळ TABS जोडलेला 

आहे. 

९ - नाही - केवळ तपशिल 

जोडलेला आहे. 

१३ - नाही 

२ ।२ | ज्ञानवधिनी एज्युकेशन १.बी.एस्सी ४- नाही - लेखापरिक्षण अहवाल 

सोसायटीचे मुंबई कॉलेज ऑफ | (हॉस्पीटॅलिटी स्टडीज) | जोडलेला नाही. 

मॅनेजमेंट स्टडीज, बी-१२, ५- नाही - इरादापत्रासाठीचे 

सरस्वती बिल्डींग, महेश्वरी हमीपत्र जोडले आहे. 

भवन रोड, भायंदर(प,), ६ - नाही - जागेसंदर्भातील 

जि.ठाणे-४०११०१ प्रमाणित नकाशा जोडला आहे. 

कमी क्षेत्रफळाचे कागदपत्रे 

जोडलेली आहेत. 

७ - नाही - प्रयोगशाळेतील सामग्री 

संदर्भात केवळ तपशील जोडला 

आहे. 

८ - नाही - ग्रंथालय 

पुस्तकांसदर्भात केवळ यादी 

जोडलेली आहे. 

९ - नाही - फर्निचर संदर्भात केवळ 

तपशील जोडलेला आहे. 

१० - नाही - भौतिक सुविधांसंदर्भात 

घोषणापत्र व यादी जोडलेली आहे. 
१३ - नाही. 


सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
३ | खे.ता.शि.प.मंडळाचे १.वाणिज्य व १० - नाही - मुलभूत भौतिक सुविधा 
साहेबरावजी बुट्टे पाटील व्यवस्थापन-बी.कॉम उपलब्ध असल्याची तपशिलवार 
महाविद्यालय, राजगुरुनगर, कागदपत्रे नाहीत. 

ता.खेड, जि.पुणे ११ - नाही - अतिरिक्त तुकडीसाठी 
भौतिक व मुलभूत साधने 
पात्रताधारक अध्यापक किंवा 
तात्पुरती व्यवस्था याबाबत 
तपशिलवार प्रमाणपत्र नाही. 

१२ - नाही - तुकडीकरीता विहित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१९६/२१)/मशि-४ 


अ. | क्र संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/शेरा 
क्र. | . अतिरिक्त तुकडी 
२ ३ PB षु 
निकषांची पुर्तता करण्यात येईल 
असे हमीपत्र जोडलेले नाही. 

४ ।२ | अहम फाऊंडेडानचे अहम १.वाणिज्य व ७ - नाही - प्रयोगशाळेतील सामग्री 
कॉलेज ऑफ आर्टस अँड व्यवस्थापन-बी.कॉम. संदर्भात कागदपत्रे जोडलेली 
कॉमर्स, पत्ता-शाहीम बिल्डिंग नाहीत. 
आझम कॅम्पस, गेट ४ शेजारी, १० -नाही - मुलभूत भौतिक सुविधा 
गोलीबार मैदान समोर, कॅम्प, उपलब्ध असल्याची तपशिलवार 
पुणे-१ ता.पुणे कागदपत्रे नाहीत. 
(महानगरपालिका हद्द), जि.पुणे ११ - नाही - अतिरिक्‍त तुकडीसाठी 

भौतिक व मुलभूत साधने 
पात्रताधारक अध्यापक किंवा 
तात्पुरती व्यवस्था याबाबत 
तपशिलवार प्रमाणपत्र नाही. 

१३ - नॅक संदर्भातील कागदपत्रे 
जोडलेली नाहीत. 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


जी. एच. रायसोनी फांऊन्डेशान 
सोसायटी, नागपूर जी. एच. 
रायसोनी कॉलेज ऑफ SA, 
सायन्स अन्ड टेक्नॉलॉजी, 
नागपूर § ४४० ००१. 


१. वाणिज्य - बॅचलर 
ऑफ बिजनेस 
अडमिनीस्ट्रेशान - As 
per Syllabus (माध्यम - 
इंग्रजी) 

२. वाणिज्य - बॅचलर 
ऑफ कॉमर्स (कॉम्प्युटर 
अँपलिकेडान) - As Per 
Syllabus (माध्यम - 
इंग्रजी) 


८ - नाही - ग्रंथालय 
पुस्तकांसदर्भात कोणतीही 
कागदपत्रे जोडलेली नाहीत. 

९ - नाही - फर्निचर संदर्भात 
कोणतीही कागदपत्रे जोडलेली 
नाहीत. 

१२ - नाही - तुकडीकरीता 
विहितनिकषांची पुर्तता करण्यात 
येईल stall कोणतीही कागदपत्रे 
जोडलेली नाहीत. 

१३ - नाही - नॅक संदर्भातील 
कागदपत्रे जोडलेली नाहीत. 

१४ - नाही - प्रवेशाची कार्यपध्दती 


ऑनलाईन प्रवेश पध्दतीने करण्यात 
येत असल्याची कोणतीही कागदपत्रे 
जोडलेली नाहीत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२१/(१९६/२१)/मशि-४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०८३०११५३२८९३०८ असा आहे. हा 
ares डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dattatray प्या य mo 
Vasantrao Kharke कण 2 
(द.व. खारके) 
कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 
२) कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
३) कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
४) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
६) संबंधित संस्था,(विद्यापीठामार्फत) 
(9) निवड नस्ती (मशि-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


